नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 


क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये FA RATT करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च,२०२२ 
मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार मंचर नगरपंचायत अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. १५.०० 
कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन 
यंत्रणा मंचर नगरपंचायत हे राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, पूणे यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची 
कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता जिल्हाधिकारी, पूणे यांनी 


घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३)/का-१४११ 


३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, पृणे यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तप्ञील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

४. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, पूणे / मंचर नगरपंचायत यांनी 
संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व arta पालन करणे बंधनकारक राहील. 

प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपाळिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या HANI सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१८४४२८२७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


CHARUSHILA ळण radon यीळ 
DEVENDRA CHAUDHARI मया 
(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, पूणे विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, पूणे, 
३. मुख्य अधिकारी, मंचर नगरपंचायत, जि. पूणे 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, 


५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३)/का-१४११ 


शासन निर्णय क्रमांक-संकोर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८ (३)/का-९१४१९, दि.१३ मार्च, २०२४ 
सोबतचे परिशिष्ट 
कामांचे अंदाजित किंमत 
अ.क्र. कामांचे नाव 
रु. (लक्ष). 
१ | मंचर शहरात विविध ठिकाणी शोचालय बांधकाम करणे. १००.०० 
२ | घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी पत्राशेड बांधकाम करणे. २००.०० 
३ | तपनेश्‍वर स्मशानभूमी येथे विविध परिसर सुधारणा करणे. ९५.०० 
४ | मंचर नगरपंचायत कार्यालय करण करणे. ८०.०० 
५  । मंचर येथील पांडबकालीन बारव य प्ती ब परिसर सुधारणा करणे. ५०.०० 
हृ पुणे-नाशिक हायवे ते क्रोडा संकुल ते घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प येथे ae 
रस्ता करणे. " 
७ । मंचर नगरपंचायत हद्दीत विविध ठिकाणी स्ट्रोटलाईट दिवे बसविणे. 200,00 
८ | बाजारतळ ते कॅनॉलपर्यंत रस्ता करणे. १००.०० 
व an पुना-नाशिक हायवे स्वामी समर्थ मंदिर ते महात्मा गांध नरा 
बिदयालयापर्यंत रस्ता, गटर व साकबपुल करणे. । 
बाजारतळ ते तपनेश्‍वर स्मशानभूमी येथे रस्त्याच्याकडेला पेव्हींग ब्लॉक 
Yo ५६.०० 
बसविणे. 
११ | भैरवनाथ मंदिर येथे परिसर सुधारणा करणे. ४०.०० 
१२ | गोकणेश्‍वर मंदिर येथे सभामंडप बांधणे. २५.०० 
१३ | लोंढेमळा शिवाजी लोंढे ते एस कॉ यापर्यंत गटर करणे. १९.०० 
१४ । बाळंपुरी बाबा ते भेकेमळा रस्ता करणे. २५.०० 
१५ | वनस्पत्यानगर ते थोरात वस्ती भेकेमळा रस्ता करणे. २५.०० 
१६ | महालक्ष्मी सोसायटी ते अमरनाथनगर रस्ता करणे. २०.०० 
१७ | नवघर कब्रस्तान लगत ओढयास संरक्षक भित बांधणे. ७०.०० 
१८ | पिंपळगाव रोड ते अमित थोरात यांच्या घरापर्यंत रस्ता करणे. २०.०० 
१९ | पुना-नाशिक हायवे ते रिध्दी-सिध्दी कॉम्पलेक्स रस्ता करणे. २०.०० 
२० | भक्‍्तेमळा येथे सभामंडप बांधणे. १५.०० 
२१ | कुं ते गावकुस आंढयापर्यंत गटर करणे. १०.०० 
२२ | विजयपार्क सोसायटी ते अष्टविनायक सोसायटी रस्ता करणे. १०.०० 
र at पुना-नाशिक हायवे शेवाळे मेडिकल ते नवीन पुणे-नाशिक हायवे शत 
मुळेवाडी चोक रस्त्याच्या दुतर्फा पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. न 
२४ | शहबाज खान ते इक्बाल टेलर यांच्या घरापर्यंत ड्रेनेज व पेव्हल ब्लॉक 
२ 20,00 
बसविणे. 
२५ | हाजीअली AR ते जानअली मोर यांच्या घराजवळ पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ०५.०० 
२६ | रशीद मीर ते हैदरअली सय्यद यांच्या घरापर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ०५.०० 
एकूण 2400,00 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


